आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशीर्ष ४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे विधानमंडळ 
सदस्यनिहाय निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०४२२/प्र.क्र. 43 /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ मार्च, २०२३ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दि. १२.७.२०१६ 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिळ, २०२२ 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. १३.४.२०२२, दि. २१.६.२०२२, 
दि. २२.६.२०२२, दि. १२.८.२०२२, १२.९.२०२२, दि. २०.१०.२०२२, दि. २७.१२.२०२२, 
दि. ९.२.२०२३ व दि. २४.३.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 


अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३० म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, 
दिनांक २८ मार्च, २०२२ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.१४६८.०० कोटी एवढी मूळ तरतूद व पूरक मागणी रु. 
२६७.४२ कोटी अशी एकूण रु. १७३५.४२ लक्ष एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीपैकी 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रतिसदस्य रु. ५.०० कोटी एवढ्या अनुज्ञेय निधीप्रमाणे 
विद्यमान विधानमंडळ सदस्यांना त्यांचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील कार्यकाल विचारात घेऊन 
एकूण रु. १६२७२५.४० लक्ष एवढा निधी यापूर्वीच संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ पासून प्रति विधानमंडळ सदस्य रु. ५.०० कोटी एवढा निधी अनुज्ञेय 
करण्यात आला असून त्यानुसार वित्त विभागाने मंजूरी दिल्या१नुसार ६६ विधानमंडळ सदस्यांना अनुज्ञेय 
असलेला रु.६३७४.९६ लक्ष (अक्षरी त्रेसष्ट कोटी चौर्‍याहत्तर लक्ष हाहाण्णव हजार रुपये फक्त) एवढा 
निधी सोबतच्या सहपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी संबंधित 


जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२२/प्र.क्र. 43 /का-१४८२ 

निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/ का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून 
या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे. तसेच या निधीमधून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च खालील लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. ओ-१० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 
(००) १०२ सामुहिक विकास 

(००) (०१) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (४५१५००१२) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

५३- मोठी बांधकामे 


३.  हाझशासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८१/२०२३/व्यय- 


८, दिनांक 22.3.2023 अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"/५/.॥89॥/9५॥॥१.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२९१९१४४५१४१६ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by AMOL ASHOK KHANDARE 
DN: 


AMOL १5-00. औय वा 


KHANDARE 7111 ल 
(अमोल खंडारे) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा. उप मुख्यमंत्री नियेजन) यांचे खाजगी सचिव, 
२ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
३) जिल्हाधिकारी, (सवी 
छो अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
५ उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, (सर्व) 
६ जिल्हा नियोजन अधिकारी (सवी 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
८  वित्तविभाग[कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
९) नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 
qo) ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


q| श्री.प्रशांत रामशोठ ठाकूर 
२ श्री.महेंद्र सदाशिव थोरवे 


[गक कत्ेटमस्तीगगवले re of 
निच a (गियाक, |... ४0०० |... 
दिल कळि. 
ee ee 

a | oe ee ee 0: 2. ८ * 
| a शिशिर." |.” ३७१५ |. 

२11122 य. 
Ss a के, : |: १०00 - |. 

1 || || 

[| se लाज a ei वळा) 

PM Oa Oe _ 

1... 6: विल "|. गनी ७. | 

PoE [1 || 

ere 

ग tee ee | ee ee 

CS = eee > sera | ee 10 

AMOLASHOK [ee sa 20 
KHANDARE ॥/ ERIM orcs 
Date: 2023.03.29 20:27:43 +05'30' 
(अमोल खंडारे) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र ।वि.स.स. चे नाव i निधी अ.क्रावि.प.स. चे नाव 


a श्व 


श्री. राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील शिडी 


भाळ 
epee regs __ ्रिगेल ळ| 
का 
wi 


Rane न्य 
| कक्रअणकरक्लहेबस्ार हिसट ळक] 
का ware a या 
cai) [Rarer 

RATE RTE 
sey [psa ere जाल Ee 
Raw [Rarer 
छ.संभाजीनगर २२।श्री.अतुल मोरेश्वर सावे औरंगाबाद (पूर्वी १०००० ७।श्री. अंबादास एकनाथराव दानवे २९.०८.२०२५ 

तु त 
वि.स.स एकूण (१) छ.संभाजीनगर ०००० वि.प.स एकूण (१) छ.संभाजीनगर 
कू कू 

Fin Romy [111 
बिलसर्कूणत) ना 
श्री.राहुल वेदप्रकाश पाटील oS 000000 70 
घ्या 1 era 
NB रवा 
Raw Ramee 

Digitally signed by AMOL ASHOK KHANDARE 

AMOL ASHOK 0७५५०का चाक 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


DEPARTMENT 
Date: 2023.03.29 20:28:17 +05'30' 


(अमोल खंडारे) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र ।वि.स.स. चे नाव i निधी अ.क्रावि.प.स. चे नाव 


जाव्या र 
i 
Sa क्क खळ 
Ts 
Sc [1 
1111 हेत्लकनल ल्क ळ| 
Rc 
SE कलक ळर 
sips fet ef 

Oa क्क कळ 

ब्ध 
[aeons aetna [ee] [| 
117 हिला 7 ककल खळ 
a 
SL 7 किकिनि | कळ 
अड. नती aT TR 100001 
Parsee fem [ee] र 
Ree fae [ae 
aaa fe 
ape ee ef 


Digitally signed by AMOL ASHOK KHANDARE 


AMOL ASHOK Rie कका 
KHANDARE 100) al 
(अमोल खंडारे) 


विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


६६६६ १६६६६ 


अ.क्र ।वि.स.स. चे नाव i निधी अ.क्रावि.प.स. चे नाव 


aa ता क जा वड र 
reg rn | 
नान al 
DS स्क्लक 
SD जड खळ 
aise ee et CO 
Sc | कळक 


Ra [aes 


a | कर्ढिमरेणयसोगपक 
Raa Raw व व 
घा जा यायाचा 
Raa [ear 
sara GTR ee a (Se! 
a gun arara ae es वकक 
a gah er GR a 
किससस्कणह Raw 
देवराव मावगजासोळा a a TE! 
हिससतकणत Raa 


Digitally signed by AMOL ASHOK 


AMOL ASHOK 
DN: CN = AMOL ASHOK KHANDARE, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
K H A N DA R FE GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2023.03.29 20:28:53 +05'30' 


(अमोल खंडारे) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


